आरे दुग्ध वसाहतीचा सर्वंकष विकास 
करण्याच्या दृष्टीने उपयायोजना करण्यासाठी 
समिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- लवेसू-२०२३/प्र.क्र.८२/पदुम-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ एप्रिल, २०२३ 


शासन निर्णय:- 

दि.१०.३.२०२३ रोजी विधान मंडळात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सुचनेवरील चर्चेदरम्यान 
आरे परिसराचा सर्वकष विकास करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचा मुद्दा चर्चेस आला. 
चर्चेदरम्यान मा. मंत्री, दुग्धव्यवसाय यांनी आरे परिसराचे मुंबई शहरातील स्थान व पर्यावरणीय व 
पर्यटन विषयक महत्व विचारात घेऊन सदर परिसराचा विकास करण्याच्या दृष्टीने सर्व बाजूने 
विचारविमर्श होणे आवश्‍यक असल्याचे नमूद करुन त्यासाठी सल्लागार नियुक्‍त करण्यात येत 
असल्याचे स्पष्ट केले. नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या सल्लागाराचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर 
विचार करुन अंतिम निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल असे 
आश्वासन दिले. 


मा. मंत्री, दुग्धव्यवसाय यांनी विधानमंडळ सभागृहास दिलेल्या आश्वासनानुसार पुढील 
प्रमाणे समिती गठीत करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे. 


= मा. मंत्री, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग अध्यक्ष 
२ मा. मंत्री, वन विभाग सदस्य 
३ | मा.मंत्री, पर्यटन विभाग सदस्य 
४ श्री. सुनिल राणे, वि.स.स. सदस्य 
५ | SAR, महसूल व वन विभाग सदस्य 
& अ.मु.स., नगर विकास विभाग (नवि-१) सदस्य 
अ.मु.स./प्रधान सचिव, गृह निर्माण विभाग सदस्य 
प्रधान सचिव/ सचिव, वन विभाग सदस्य 
९ | प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यटन विभाग सदस्य 
com o | प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यावरण विभाग सदस्य 
।११_ | प्रधान सचिव/ सचिव, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग सदस्य 
१२ | प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 
१३ | आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सदस्य 
१४ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण । सदस्य 
१५ । आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग सदस्य 
१६ । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, आरे सदस्य 
१७ | उपसचिव, दुग्धव्यवसाय, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः लवेसू-२०२३/प्र.क्र.८२/पदुम-१० 


समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील :- 

१. आरे परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नियुक्‍त करण्यात येणाऱ्या 
सल्लागाराच्या अहवालावर अभ्यास/ चर्चा करुन त्यात बदल/ सुधारणा सुचविणे. 

२. आरे दुग्ध वसाहतीचा परिसर अतिक्रमणमुक्‍त करुन सदर जागेचा वापर सार्वजनिक 
हितासाठी करण्याकरीता उपाययोजना सुचविणे. 

३. आरे वसाहतीतील रहिवाऱ्यांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे मुलभूत सुविधा 
उपलब्ध करून देणे. (अतिक्रमणधारक सोडून) 

४. आरे परिसर हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनक्षम असल्याने त्यास बाधा न आणता आरे 
परिसराचा पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०४२११३१९१०८३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Marale Niwrutti 
Bhaguji 


(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


q 
a 
I 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (aR व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, वन विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मा. मंत्री, पर्यटन विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
श्री. सुनिल राणे, विधानसभा सदस्य 
अ.मु.स., महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स., नगर विकास विभाग (नवि-१), मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्रधान सचिव, गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) प्रधान सचिव/ सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) प्रधान सचिव/ सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AV 


०८ 


mn 


S हन 
YS—~> <.> YF << ८. > Sr <--* ६-८ 


(३ 


vo 


q4) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 

१६) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई. 

१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण 
१८)निवडनस्ती, पदुम-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


